केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमातंर्गत 
(PMJVK) परभणी जिल्ह्यातील परभणी शहर येथील 
wed मंडप बांधकामासाठी उर्वरीत तिसऱ्या 
टप्यातील अनुदान वितरीत करण्याबाबत. (bs 
अधिक राज्य हिस्सा). सन २०२२-२३. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.९५/का.७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: - १४ जून, २०२२ 


१. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.MsDP- 
93/922/209¢-MsDP-MOMA, दि १०/१२/२०१८. 
२. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. MsDP- 
१३/१५/२०१९- MsDP-MOMA, दि.१६/०१/२०१९. 
3. शासन ज्ञापन, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अ.वि.वि.-२०१८/प्र.क्र.९५/का-७, 
दि.१५/०२/२०१९. 
४. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अ.वि.वि.-२०१८/प्र.क्र.९५/का-७, 
दि.१५/०२/२०१९. 
५. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र 
क्र.१३/१५/२०१९- MsDP - MOMA, दि.०१/०९/२०२१. 
६. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अ.वि.वि.-२०१८/प्र.क्र.१५/का-७, 
दि.०८/०९/२०२१. 
७. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. Computer 
No.929204, F.No.93/94/2098- MsDP - MOMA, दि.११/०३/२०२२. 
प्रस्तावना :- 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या 
गठित शाक्‍तिप्रदान समितीने दि.०३/१२/२०१८ रोजी झालेल्या १० व्या बैठकीत परभणी जिल्ह्यातील परभणी 
शहर येथे अल्पसंख्याकांसाठी सद्भाव मंडप बांधकामासाठी एकूण रु.२,३४,०००,००/- (अक्षरी रू. दोन कोटी 
चौतीस लाख फक्त ) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे संदर्भ क्र.(२) अन्वये कळविण्यात 
आले आहे. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. (2) व (५) येथील आदेशाद्वारे PMIVK अंतर्गत मान्यताप्राप्त परभणी 
जिल्ह्यातील परभणी शाहर येथे अल्पसंख्याकांसाठी सद्धाव मंडप बांधकामासाठी केंद्र हिळ्यातील पहिल्या व 
दुसऱ्या टप्प्यातील एकूण रु.८४,०००,००/- (अक्षरी रू. चौर्‍्याऐंशी लाख फक्त ) इतका निधी वितरित केला 
आहे. संदर्भ क्र.४ व क्र.६ अन्वये केंद्र शासनाकडून वितरित करण्यात आलेला केंद्र हिऱड्यातील 
रु.८४,०००,००/- ( अक्षरी रू. चौर्‍्याऐंशी लाख फक्‍त ) तसेच राज्य हिऱ्यातील रु.५६,४०,०००/- (अक्षरी रू. 
छप्पन्न लाख चाळीस हजार फक्त ) असा एकूण रु.१,४०,४०,०००/- ( अक्षरी रू. एक कोटी चाळीस लाख 
चाळीस हजार फक्त) इतका निधी पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हाधिकारी, परभणी यांना विहित अटींच्या 
अधिन राहून मंजूर करून वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी वितरणाकरीता केंद्र व राज्य हिछ्याचे 
प्रमाण ६० : ४० असे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.९५/का.७, 


२. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMUVK) परभणी शहर येथील Gerd मंडप बांधकामासाठी 
केंद्र शासनाकडून संदर्भ क्र.७ अन्वये तिसर्‍या टप्यात वितरित करण्यात आलेला केंद्र हिछयातील 
रु.५६,०००,००/- ( अक्षरी रू.छप्पन्न लाख फक्त ) तसेच त्यासमवेत वितरीत करावयाचा राज्य हिऱ्यातीळल 
तिसऱ्या टप्प्याचा रु.३७,६०,०००/- ( अक्षरी रू.सदतीस oe साठ हजार फक्त ) असा एकूण 
रु.९३,६०,०००/- ( अक्षरी रू.त्र्याण्णव लाख साठ हजार फक्त ) इतका निधी जिल्हाधिकारी, परभणी यांना 
मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) केंद्र शासनाकडून संदर्भ क्र.(७ येथील आदेश्ाव्दारे 
परभणी शाहर येथे अल्पसंख्याकांसाठी wer मंडप बांधकामासाठी वितरित करण्यात आलेली केंद्र 
हिळछ्यातील तिसऱ्या टप्प्यातील एकूण रु.५६,०००,००/- (अक्षरी रू.छप्पन्न लाख फक्त ) तसेच त्यासमवेत 
वितरीत करावयाचा राज्य हिश्यातील तिसऱ्या टप्प्याचा रु.३७,६०,०००/- (अक्षरी रू.सदतीस ळाख साठ 
हजार फक्त ) असा एकूण रु.९३,६०,०००/- (अक्षरी रू.त्र्याण्णव लाख साठ हजार फक्त ) इतकी निधीची 
रक्‍कम अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना खालील प्रमाणे वितरित 
करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रू.लाखात) 
अ. कामांचे प्रशास | केद्र । राज्य । प्रकल्प | वितरीत पहिला व | वितरीत करावयाचा 
क्र नाव कीय | हिस्सा | हिस्सा | किंमत | दुसरा हप्ता तिसरा हप्ता 
मान्यता केद्र | राज्य केंद्र राज्य 
feral 2 3 homes 4 & eS ८ ९ | 9 | ० 


१ परभणी शहर जि. 
परभणी येथे | २३४.०० | १४०.०० | ९४.०० | २३४.०० | ८४.०० | ५६.४० | ५६.०० | ३७.६० 


सदभाव मंडप 
इमारत बांधकाम 
करणे. 


एकूण | २३४.०० | १४०.०० | ९४.०० | २३४.०० | ८४.०० | ५६.४० ५६.०० ३७.६० 


२. केंद्र व राज्य शासनाकडून केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या 
तसेच निधी विनियोगामध्ये अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक वित्तीय 
प्रणाळी (PEMS) व्दारे निधी वितरीत करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. 

३. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत परभणी sex येथे अल्पसंख्याकांसाठी सद्भाव मंडप 
बांधकामासाठी अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना उपरोक्‍त तक्त्यातील 
स्तंभ क्र.(०९) व (१०) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या केंद्र व राज्य हिळऊ्यातील तिसऱ्या टप्प्यातील 
रु.९३,६०,०००/- (अक्षरी SAG लाख साठ हजार Had ) रकमेच्या मर्यादेत अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीतून आहरित व संवितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर 
बांधकामाकरीताचा निधी अवर सचिव (१, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सुपूर्द 
करण्यात येत असून याकरिता ते आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व उपसचिव (अर्थसंकल्प), 
अल्पसंख्याक विकास विभाग हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर रकमेचा ईसीएस (ECS) 
अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुबई यांच्या नावाने काढण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.९५/का.७, 


अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग यांनी सद्भाव मंडप बांधकामासाठी आहरित केलेली 
रक्‍कम स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय, शाखा येथे उघडण्यात आलेल्या योजनेच्या खाते खाते 
क्र.40533345678 व IFSC CODE - SBIN0061524 या SNA खात्यामध्ये जमा करावी. तदनंतर अर्थसंकल्प 
शाखेने PFMS प्रणालीव्दारे सदर रक्‍कम जिल्हाधिकारी, परभणी यांना वितरीत करावी. PrMs 
प्रणालीव्दारेच जिल्हाधिकारी, परभणी यांनी सदर रक्‍कम विकासकामांच्या अंमलबजावणीझी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित करावी. 
४. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) सद्भाव मंडप बांधकामाच्या अंमलबजावणीकरीता 
संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मुख्य नियंत्रक अधिकारी व अंमलबजावणी अधिकारी राहतील. 


प्‌. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMJVK) मान्यताप्रापत परभणी arex येथील 
अल्पसंख्याकांसाठी सद्भाव मंडप बांधकाम हे केंद्र शासनाच्या टाईप-२ च्या टाईपप्लॅननुसार तसेच, 
यासाठीच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या तांत्रिक 
मंजूरीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात यावे. प्रस्तुत सद्धाव मंडप बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रश्ञासकिय मान्यता देण्याबाबतचे आदेशा या विभागाव्दारे दिनांक १५/०२/२०१९ च्या शासन 
ज्ञापनान्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


६. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत 0./. च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या 
निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व afar भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यानी शासनाने 
यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेश / वित्तीय नियमावली / 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महाळेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण 
अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. 


७. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) मान्यताप्राप्त सद्भाव मंडप बांधकामासाठी केंद्र व 
राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक 
अहवाल (QPR) विहित नमुन्यात (अद्ययावत छायाचित्रासह) संबंधीत अंमलबजावणी यंत्रणेने जिल्हाधिकारी 
यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. तसेच विभागाच्या Construction tracker प्रणालीवर देखील 
विकासकामांची माहिती व छायाचित्रे वेळोवेळी upload करावी. 


८. सदर निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, परभणी यांनी महाळेखापाल 
कार्यालयास प्रत्यक्ष सादर करावे व महालेखापाल कार्यालयाचे Clearance Certificate उपयोगिता 
प्रमाणपत्रसह शासनास सादर करावे. तसेच अतिप्रदान व अखर्चित निधी परतावा शासनास भरणा (जमा) 
करण्याबाबत वित्त विभागाच्या सूचनांनुसार जिल्हाधिकारी, परभणी यांनी कार्यवाही करावी. 

९. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमाअंतर्गत (PMIVK) ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करुन वितरित 
केला आहे, त्याच प्रयोजनार्थ सदर निधी खर्च करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अन्य 
प्रयोजनाकरिता सदर निधी खर्च केल्यास सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर विनाविलंब कारवाई करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.९५/का.७, 


qo. सदर योजनेंतर्गत केंद्र हिक्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) प्रधानमंत्री जन 
विकास कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” तसेच राज्य 
हिछ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, 
२०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१) (१४) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) 
(कार्यक्रम) (२२३५ ए २३१) ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


११. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, झासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०४/०४/२०२२ अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकांरानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०६१४१४५११७२५१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
WILLIAM MANWEL “sii 


5.4.20=7d736942a8(478e484a5c2 1 abe75b8bbf7a0535119974e7126241¢ 
3ad35615c8, postalCode=400032, 


, st= 
ialNumber=D34CFODB7F8E9D72996DEDFB3A4E2F6FF7DE102B58FC5B 
BD5A639FC98C04820D, cn=WILLIAM MANWEL DSOUZA. 
Date: 2022.06.14 14:52:45 +05'30! 


(वि.म.डिसोजा) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


) अ.मु.सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

) जिल्हाधिकारी,परभणी. 

) अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुबई-३२. 

) आयुकत, महानगरपालिका, परभणी. 

) प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
) प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, परभणी. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 

वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग (कार्या.१४७१). 

निवड नस्ती, (का.७. 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 


अ el a आ जा. न 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


